सन 2020-2029 करिता ताडी अनुज्ञप्ती 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३१ ऑगस्ट, २०२०. 


संदर्भ :- १) शासन अधिसूचना, गृह विभाग, दि.४ जून, २००१. 

२) शासन अधिसूचना, गृह विभाग, दि.९ ऑगस्ट, २०१०. 

3) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०६१५/प्र.क्र.११६/राउशु-३, दि.२५.८.२०१५. 

४) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०६१५/प्र.क्र.११६/राउशु-३, दि.२८.१०.२०१६. 

५) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०६१५/प्र.क्र.११६/राउशु-३, दि.२.१२.२०१६. 

६) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०७१७/प्र.क्र.२१९/राउशु-३, दि.२१.८.२०१७. 

७) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दि.३०.८.२०१८. 
८) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दि.३१.८.२०१९. 
९) शासन शुध्दीपत्रक, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउश्ु-३, दि.३.९.२०१९. 
१०) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दि.३०.१०.२०१९. 
११) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दि.७.१.२०२०. 
१२) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दि.१.२.२०२०. 
१३) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दि.२८.२.२०२०. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र ताडी दुकाने ( लिळाव-नि-निविदा पध्दतीव्दारे अनुज्ञप्ती देणे) आदेशा, २००१ 


नुसार, संदर्भाधीन दि. ३० ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, ताडी वर्ष २०१८-२०१९ करिता 


ताडी दुकाने लिलाव-नि-निविदा पध्दतीने वितरीत करण्याच्या विहित पध्दतीनुसार अटींच्या अधीन 


राहून टीडी-१ अनुज्ञप्त्यांचे वितरण बोलीधारकांना करण्यात आले आहे. ताडी वर्ष २०१९-२०२० 


करिता सन २०१८-१९ मध्ये कार्यरत असलेल्या टीडी-१ अनुज्ञप्त्यांना उपरोक्‍त संदर्भ क्र.८ ते क्र.१३ 


येथील शासन निर्णयांन्वये वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ताडी वर्ष २०१९-२०२० हे 


दि.३१.०८.२०२० रोजी संपुष्टात येत असल्याने, ताडी वर्ष २०२०-२०२१ करीता ताडी अनुज्ञप्ती 


वितरण करण्याबाबत निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र ताडी दुकाने ( लिलाव-नि-निविदा पध्दतीव्दारे अनुज्ञप्ती देणे) आदेश, २००१ 


नुसार, राज्यातील ताडी अनुज्ञप्त्यांबाबत सन २०२०-२०२१ या ताडी वर्षाकरिता पुढीलप्रमाणे निर्णय 


घेण्यात येत आहे :- 


१. सन २०२०-२१ या ताडी वर्षाकरीता, सन २०१९-२० या ताडी वर्षात कार्यरत टीडी-१ 


2. 


अनुज्ञप्त्यांचे मागील वर्षीच्या अनुज्ञप्ती शुल्कात 4% वाढ करुन विहित कार्यपध्दती 


अनुसरुन नुतनीकरण करण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८३११७०५२५५१२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Y VRAJ BAYAJI Digitally signed by YUVRAJ BAYAJI AJETRAO 
U ] IN, 
2.5.4.20=a34e563dd43e83b04db3eb3 1230d59c1 af4b6e29ee6c1f13e3 
bOccd51689af, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
INumber=c01c962d08bd39997d4c4d6e7e 1 9f8acf340d1a5c4dd2 


AJETRAO ० 
(युवराज ब. अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. राज्यमंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव (राउश्ु) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
६. खाजगी सचिव, विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 
७. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
८. सर्व विभागीय आयुक्त, 
९. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१०. सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
११. सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


